RNI No. MAHBIL / 2009/ 39966 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ४ , 


अंक ९ ]] 


गुरुवार ते बुधवार , जून २८ - जुलै ४, २०१८ / आषाढ ७-१३, शके १९ ४० 


[ पृष्ठ १,किंमत : रुपये २३.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
( भाग चार - ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ कोकण विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियमांन्वये 

काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना. 


. 


अ.क्र . 


जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक एनपीए-2803/2/2018.- महाराष्ट्र नगरपरिषदा ( अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदाची निवडणूक घेणे ) अनुक्रमे ( सुधारणा) नियम -२०० ९ 
व ( सुधारणा) नियम -२००६ व महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ चे कलम ५१- अ( ४ ) अन्वये प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार मी , डॉ. दिलीप पांढरपट्टे , जिल्हाधिकारी,सिंधुदुर्ग या प्रगटनाद्वारे असे जाहिर करतो की, नगरपंचायत वाभवे- वैभववाडी व 
नगरपंचायत कसई-दोडामार्ग करीता दिनांक १९ मे २०१८ रोजी घेण्यात आलेल्या अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदाच्या निवडणूकीमध्ये खालील उमेदवार 
निवडून आलेले आहेत : 
नगरपंचायतीचे नाव निवडून आलेल्या निवड झालेले पद 

शेरा 
सदस्याचे नाव 

( राखीव जागा) 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 
१ वाभवे- वैभववाडी श्रीमती दिपा दिपक गजोबार 

अध्यक्ष -नगरपंचायत 

ना.मा.प्र. ( महिला) 

वाभवे - वैभववाडी 
२ 

श्री . रविंद्र श्रीधर तांबे 

उपाध्यक्ष- नगरपंचायत 

वाभवे - वैभववाडी 
कसई- दोडामार्ग श्रीमती लिना महादेव कुबल 

अध्यक्ष -नगरपंचायत 

खुला प्रवर्ग ( महिला) 

कसई-दोडामार्ग 
श्री . चेतन सुभाष चव्हाण 

उपाध्यक्ष- नगरपंचायत 

कसई- दोडामार्ग 


३ 


४ 


सिंधुदुर्गनगरी, 
दिनांक ७ जून २०१८ . 


डॉ . दिलीप पांढरपट्टे, 
जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग . 


भाग एक - अ ( को.वि.पु .)- १ 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/C DIRECTOR 
SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI 
ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : I/C DIRECTOR SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD . 


